Reg.No./NPCITY/236/2018-20 . 


................ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ५ ] 


मंगळवार , मार्च ५ , २०१ ९ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ - अमरावती विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( असा.) ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कक्ष- २ - जमाबंदी - कावि- १२२-२०१९. 


ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांनी त्यांची अधिसूचना क्रमांक विआअ-विकास -लेखा- १-मु. वाढ- कावि -१३३ 
२०१९, दिनांक २ फेब्रुवारी , २०१९ अन्वये वाशीम जिल्हा परिषद यांच्या अधिपत्याखाली कार्यक्षेत्रासाठी जमीन महसुलावरील वाढीव उपकर 
आकारण्याबाबत ( मूळ उपकर २०० पैसे, वाढीव उपकर ५०० पैसे, एकूण ७०० पैसे ) मुदतवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे व जिल्हा परिषद, 
वाशीम यांच्या अधिपत्याखालील कार्यक्षेत्रासाठी जमीन महसुलावरील वाढीव उपकर आकारण्याबाबत मूळ उपकर २०० पैसे व वाढीव उपकर ५०० पैसे 
असे एकूण ७०० पैसे दर अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १ ऑगस्ट , २०१८ ते ३१ जुलै , २०२३ पर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केला 
आहे . त्याचप्रमाणे जमीन महसुलावरील वाढीव उपकरातून प्राप्त होणा- या रकमेचा विनियोग जिल्हा परिषदेकडील खालील दहा योजनांकरीता 
करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. 


१. महिला संघटना व महिला कल्याण . 


२. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना राबविणे . 


३. ग्रामीण पाणीपुरवठा. 


४. मागासवर्गीय कल्याणाच्या योजना राबविणे. 


५. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम . 


६. महिला व बाल कल्याण कार्यक्रम . 


अ.-एक- अ-१ ( ३१७८ ) . 


( 9 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च ५ , २०१९ / फाल्गुन १४, शके १९ ४० 


७ . 


लहान पाटबंधा- यांची कामे . 


८. शैक्षणिक कार्यक्रम राबविणे . 


९ . पशुसंवर्धन योजना राबविणे . 


१०. राज्यात व राज्याबाहेर शैक्षणिक सहली, प्रदर्शनी, मेळावे. 


त्याअर्थी, मी , हृषीकेश मोडक , जिल्हाधिकारी , वाशीम वरील अधिसूचनेत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा परिषद , वाशीम यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यक्षेत्रासाठी जमीन महसुलावरील वाढीव उपकर आकारण्याबाबत मूळ उपकर २०० पैसे व वाढीव उपकर ५०० पैसे असे एकूण ७०० पैसे असा दर 
अधिसूचनेच्या दिनांकापासून दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ ते ३१ जुलै, २०२३ या कालावधीकरिता निश्चित केल्याप्रमाणे, जमीन महसूल आणि त्यावरील 
उपकरांचे आकारणीकरीता शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून त्यांची आकारणी करणे व वसुली करणेकरीता आदेशित करीत आहे . 


सदर आदेश हे शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्देशित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहतील . 


हृषीकेश मोडक , 
जिल्हाधिकारी, 

वाशीम 


वाशीम : 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ . 


.. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
ATGOVERNMENT PRESS ,CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


